डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि 
विद्यापीठ, दापोली या विद्यापीठास सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ३१- 
सहायक अनुदान (वेतनेतर) अंतर्गत 
अनुदान वितरीत करणेबाबत 
(कार्यक्रम)... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कोकृवि-११२३/प्र. क्र.१२८/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ :- १)वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दि.१२.०४.२०२३. 
२)नियंत्रक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली यांचे पत्र 
जा.क्र.डॉबासाकोकृवि/ळेखा-२/३११/२०२३ .दि.२८/०६/२०२३. 


प्रस्तावना:- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या परिपत्रकानुसार 


राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांना मागणी क्र. डी-३, २४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण या मुख्य 


ळेखाशीर्षाखाली कार्यक्रम योजनांतर्गत ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाकरीता १० टक्क्यांच्या 


मर्यादेत निधी बीम्स प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेला आहे. नियंत्रक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण 


कृषि विद्यापीठ, दापोली यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये दापोली कृषि विद्यापीठाकरीता कार्यक्रम 


योजनांसाठी ३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या बाबीकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून निधी वितरीत 


करण्याबाबत निधी वितरणाचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे.त्यानुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली करीता 


मागणी क्र.डी-३, २४१५-कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण, ०१-पीकसंवर्धन (००)(०७) डॉ. बाळासाहेब सावंत 


कोकण कृषि विद्यापीठाळा सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२४१५ ००८१) ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) या 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि-११२३/प्र. क्र.१२८/७-अे, 


बाबीकरीता एकुण रु.२५०,००,०००/- (अक्षरी रु.दोन कोटी पन्नास लाख फक्त) एवढे अनुदान पुढीलप्रमाणे 


वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ योजना व उद्दीष्ट । सन २०२३-२४ योजनेतंर्गत येणारे प्रशासकीय मान्यता | सन २०२३-२४ 
क्र. करीता महाविद्यालय/ शासकीय sear) करीता वितरीत 
अर्थसंकल्पीय । संशोधन केंद्र करावयाचे अनुदान 
तरतूद 
१ २ ३ 8 दु ६ 
०१,पीकसंवर्धन काढणी पश्चात व्यवस्थापन | शा.नि.क्र.कोकृवि- ५०.०० 
१) | (००(०७) पदव्युत्तर संस्था, रोहा, | २०१०/प्र.क्र.६२/७-ओ 
डॉ. बाळासाहेब रायगड दि. ६.०८.२०१० 
सावंत कोकण aaa 
कृषि विद्यापीठाला मत्स्य अभियांत्रिकी । शा.नि.क्र.कोकृवि- ५०.०० 
सहायक अनुदान eee विषयातील पदविका | २०१०/प्र.क्र.१०१/ 
(कार्यक्रम) अभ्यासक्रम, शिरगाव,जि. | ७-ओ दि. ६.०८.२०१० 
(२४१५ ००८१) रत्नागिरी 
३१,सहायक उद्यानविद्या शा.नि.क्र.कोकृवि२०१ १००.०० 
अनुदाने (वेतनेतर) महाविद्यालय, मुळदे १/४३४/प्र.क्र.९८/७- 
अ दि. ३.०१.२०१२ 
सागरी जीवशास्त्रीय । शा.नि.क्र.कोकृवि- ५०.०० 
संशोधन केंद्राच्या पनवेळ | १११७/प्र.क्र.१४३/७- 
येथील प्रक्षेत्रावर अ दि.२८.१२.२०१७ 
मत्स्यालय व संग्रहालय 
स्थापन करण्याबाबत 
एकूण (अक्षरी रु. दोन कोटी पन्नास लाख फक्त) २५०.०० 


२. सदर शासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात 


येत आहे. 


१. वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांची काटेकोर 


अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


२. कृषि विद्यापीठांनी योजना/योजनेतर आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत अनिवार्य 


योजनेतील अनुज्ञेय बाबींसाठीच खर्च करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि-११२३/प्र. क्र.१२८/७-अे, 


, वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर 


सदर अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी 


परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 


., ज्या योजनांतर्गत/योजनेतर योजनांचा कालावधी संपळेळा आहे, अशा योजना संबंधित 


कालावधीनंतर शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चाळू ठेऊ नयेत. 


. महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक अनुदान, 


अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत आदेशा / कार्यपध्दतीनुसार खर्च 


करण्यात येत आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाळ शासनास 


संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा. तसेच, 


मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी किती आहे हे तात्काळ शासनास कळवावे. 


. कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलळेळी आहे. याबाबत 


विद्यापीठाने विहीत sear आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच महसूली 


उत्पन्न वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 


. विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, 


महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १९९१ 


मधील तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन sear व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका- 


यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ 


अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 


विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्त अटी व ada 


काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 


३. 


या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लेखात्ीर्षाखाली मंजूर 


केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि-११२३/प्र. क्र.१२८/७-अे, 


४. उपविभागीय कृषि अधिकारी, दापोली या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित 


उपशीर्षांतर्गत मंजूर केलेले अनुदान शासन निर्णय क्रमांक कृषि व सहकार विभाग क्रमांक अजीयु- 


१०७२/१८४७१/व्ही, दिनांक २७ सप्टेंबर १९७२ आणि शासन निर्णय क्रमांक कृषिवि- २००३/सीआर- 


३५/२०-अे, दिनांक २५/४/२००३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे संबंधित नियंत्रक यांना अदा 


करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी. 


५. सदर आदेशा महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ अन्वये प्रशासकीय विभागांना 


प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ 


दि.१२.०४.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०९१४१८३४१०७४०१ असा आहे. सदर 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MITALI KALPESH CHAUDHARI 
M | TA | | KA | Pp F S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
dfe162525b696c 1 facc3a8ddb26b639c76b455434e4cadb 
b3cd50474dcc58f, postalCode=400032, st=Mah 


, St=Maharasht 
INumber=60AE0791D92611A135CE51A5EE439203FDBDB39514 
6D132620B3437EDED658CE, ‘MITALI KALPESH CHAUDHARI 
ite: 2023.09.14 18:36:41 +05'30' 


(मिताली चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
) कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली,जि.रत्नागिरी. 
) उपविभागीय कृषि अधिकारी, दापोली, जि.रत्नागिरी. 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, दापोली / उपकोषागार अधिकारी, दापोली. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई,. 

कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

१०) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग, कार्यासन-१४३१, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

११)अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कार्यासन ६ओ/२अे, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
१२) कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 


an 


S 


(2 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


